शासन Beat -: 


सन 2020-2029 या निवडसूची वर्षात वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील खालील क्षेत्रसहायक गट-क 
(वेतनश्रेणी- 8-६-१९९००-६३२००) यांना निरीक्षक गट -ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१३- ३५४००-११२४००) 
पदावर या आदेशाव्दारे विहित अटींच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर 
निरीक्षक यांची पदोन्नतीअंती पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ- ६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी करण्यात 


अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील क्षेत्रसहायक 
गट-क या संवर्गातून निरीक्षक, गट - ब 
या संवर्गात पदोन्नती / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेश क्र. वैमाशा- २०२० / प्र.क्र. ७९/ ग्रासं-३ 

मादाम कामा मार्ग ,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १७ नोव्हेंबर, २०२१. 


येत आहे. 
अ.क्र. । अधिका-याचे नाव । व्यक्तीचा | पदोन्नती सध्याची पदस्थापना । पदोन्नतीनतरची पदस्थापना 
प्रवर्ग । चा प्रवर्ग 
eae a 2 3 (a ae 4 द 
| श्री.वि.व.घरत | खुला । खुला क्षेत्रसहायक, वैध मापन | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
शास्र, अलिबाग विभाग, । माणगांव विभाग, जि. 
जि. रायगड रायगड 
२ श्री. गो. भि. पवार ।वि.जा.अ.। खुला 'क्षेत्रसहायक, वेध मापन  । निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
शास्त्र, पनवेल -१ विभाग, |। ठाणे -१ विभाग 
जि. रायगड 
३.  श्री.रा.का. खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
राजगुरु शास्त्र, बोरीवळी विभाग, । धारावी विभाग 
४ श्री.स.का. खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन  । निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
पाटील शास्त्र, मुलूंड विभाग, शिरपूर विभाग, जि. धुळे 
-नंदूरबार 
५ श्री.मि. म. खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
पावसकर शास्त्र, घाटकोपर -१ मालवण -विभाग जि. 
विभाग, सिंधुदुर्ग 
६ | at. ait. कि. खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, सह नियंत्रक, | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
तांदळे वैध मापन शास्त्र, कन्नड विभाग, जि. 
औरंगाबाद विभागीय औरंगाबाद 
कार्यालय, 
७ श्री.बा. वा. खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन  । निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
दाभोळकर शास्त्र, कोल्हापूर -१ इचलकरंजी -१ विभाग, जि. 
विभाग, कोल्हापूर 
८. श्री. प्र. वि. येडे खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन  । निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
शास्त्र, औरंगाबाद -२ अंबड विभाग, जि. 
विभाग, औरंगाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा- २०२० / प्र.क्र. ७९/ ग्रासं-३ 


९ श्री.ना.बा. अष्टके | खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन | निरीक्षक, वैध मापन शास्र, 
शास्त्र, पैठण विभाग, जि. । वर्धा विभाग, जि. वर्धा 
औरंगाबाद 

शि श्री. वि. ज. खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन =| निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 

पोटकटारे शास्त्र, चिखली विभाग, जि. | अकोला -२ विभाग, जि. 
बुलढाणा अमरावती 

शि १  श्री.रा.ना. कोदे | खुला | खुला 'क्षेत्रसहायक, वैध मापन = | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
शास्त्र, वसई विभाग, जि. । कोडोली विभाग, जि. 
पालघर कोल्हापूर 

१२ | श्री. उ. श्री. कोळी | विमाप्र | खुला ।क्षेत्रसहायक, वेध मापन | निरीक्षक, वेध मापन are, 
शास्त्र, गडहिंग्लज विभाग, | जत विभाग, जि. सांगली 
जि. कोल्हापूर 

०२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानूसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात 


दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून तसेच पुढील अटींच्या अधीन राहून 
संबंधित क्षेत्रसहायक, गट -क यांना निरीक्षक, गट -ब संवर्गात रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 

२) सदर Wala, क्षेत्रसहायक या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही न्यायाळयीन प्रकरण 
सद्य:स्थितीत प्रलंबित नाही. तसेच या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित देखील करण्यात 
आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या / तदर्थ पदोन्नती स्वरुपात देण्यात येत आहे. 

) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 

अधिका-यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

४) सदर निरीक्षक पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेशा हे मा. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित विशोष 
अनुज्ञा याचिका क्र. २५१८१ / २०१८ च्या अधीन राहतील. 

५) सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहतील. 

६) सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या दिव्यांग कर्मचा-यांना गट-अ व गट-ब Hels पदांवर पदोन्नतीबाबत 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका स्टँप ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. उच्च 
न्यायालयाने दि. २९/६/२०२१, दि. ०८/०७/२०२१ व दि. २२/७/२०२१ रोजी दिलेल्या आदेझाच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 

७) सदर पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणा-या 
पदांनुसार नियमित करण्यात येतील. 

८) संबंधित क्षेत्रसहायक यांना निरीक्षक पदावर दिलेली तात्पुरती पदोन्नती ही महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

९) संबंधित क्षेत्रसहायक यांनी निरीक्षक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही - २०१५ / प्र.क्र. ३०३ / का. १२, दि. १२.०९.२०१६ व 


an 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


झासन आदेडा क्रमांकः वैमाशा- २०२० / प्र.क्र. ७९/ ग्रासं-३ 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही - २०१८ / प्र.क्र.१५९ / का.१२, दि. 
०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनूसार संबंधित अधिका-याचे नाव सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीतून 
काढून टाकण्यात येईल आणि, पुढील दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३ ) होणा-या 
निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिस-या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२३-२४ ) 
निरीक्षक पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 

१०) सदर अधिका-यांची निरीक्षक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिका-यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित 
नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

११) पदोन्नत अधिका-यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये निरीक्षक या पदावर रुजू होणे 
आवड्यक आहे. 

१२) संबंधित क्षेत्रसहायक यांनी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्या 
कार्यमुक्‍तीचे आदेशानुसार तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११७१६०२२३४३०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
CHARUSHILA 


CHANDRAKANT TAMBEKAR 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित क्षेत्रसहायक, वैध मापन शास्त्र (नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचेमार्फत) 


) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापूर/अकोला/वर्धा/औरंगाबाद/सिंधुदुर्ग/धुळे/रायगड/ठाणे 
) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्य मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) निवडनस्ती (ग्रासं-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


